शालेय स्तरावर पर्यावरण सेवा योजना 
राबविण्यासाठी निधी मुक्‍त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

पर्यावरण विभाग 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : पसेयो २०१९/प्र. क्र. २९७/तां.क.१ 
नवीन प्रशासन भवन, १५ वा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २१ जानेवारी, २०२०. 
वाचा - 
१. या विभागाचा सम क्रमांक २०२००११३१७११०२२९०४ दिनांक १० जानेवारी, २०२० रोजीचा शासन निर्णय. 


शासन शुध्दीपत्रक - 
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद २ मधील दुसऱ्या ओळीत नमूद, “आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून श्री. मनोहर बंदपट्टे, अवर सचिव (आस्थापना), पर्यावरण विभाग 
या ऐवजी 


“आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून श्रीम.शिल्पा चं. शिर्के, कक्ष अधिकारी (रोखशाखा), पर्यावरण 
विभाग असे वाचावे. 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००१२११६४२१८५९०४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Manohar Ramchandra ? = 
Bandpatte eee 


Ds 


(मनोहर बंदपट्टे ) 
अवर सचिव, पर्यावरण विभाग महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (पर्यावरण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. मा. राज्यमंत्री (पर्यावरण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई-३२. 
४. कार्यक्रम संचालक, पर्यावरण शिक्षण केंद्र, पुणे 
५. महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई-३२. 
८. निवासी लेखा अधिकारी,मुंबई. 
९. वित्त विभाग, कार्यासन (व्यय-१६),मंत्रालय मुंबई-३२. 
१०. पर्यावरण विभागातील सर्व कार्यासने, 
११. रोख शाखा, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. (३ प्रती) 
१२. निवड नस्ती (तां.क.१). 


